अर्थसंकल्पिय अनुदान सन २०२१-२२ 

“ २२१५ पाणीपुरवठा व स्वच्छता १९६, जिल्हा 
परिषदांना सहाय्य (०१) जिल्हा परिषद/पंचायत 
संस्थांना सहाय्य, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व 
पंचायत समिती अधिनियम, १९६१, च्या Hoa 
१८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना आस्थापना 
अनुदाने, (०१(०५ नियमित आस्थापना 
(अनिवार्य) 

(२२१५ १८८१) ” मागणी क्रमांक वाय-२ 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.६४/पापु-२३ 
७वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल 
क्रॉफर्ड मार्केटजवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४००००१ 
तारीख : १५ एप्रिल, २०२१ 


वाचा :- 


शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि. ६ एप्रिळ, २०२१ 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, २०२१ यास विधानमंडळाने मंजूरी दिलेली असून 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांनी त्यास अधिसंमती दिलेली आहे आणि ते २०२१ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक ५ म्हणून महाराष्ट्र शासन, राजपत्र असाधारण भाग-४, दिनांक १५ मार्च, २०२१ मध्ये प्रसिध्द 
करण्यात आले आहे. सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाच्या अनिवार्य खर्चासाठी तात्पुरती व्यवस्था 
म्हणून एकूण वार्षिक अर्थसंकल्पीय तरतूदीच्या १० टक्के निधी अर्थसंकल्पीय संनियंत्रण प्रणालीद्वारे 
वित्त विभागाने वितरीत केला आहे. 


2 जिल्हा परिषदेमधील ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या आस्थापनेवरील वर्ग-३ व वर्ग-४ 
अधिकारी व कर्मचारी यांचे वेतनखर्च भागविण्यासाठी मागणी क्रमांक वाय-२ “२२१५, पाणीपुरवठा 
व स्वच्छता १९६, जिल्हा परिषदांना सहाय्य (०१) जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य, 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.६४/पापु-२३ 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१, च्या कलम १८३ अन्वये जिल्हा 
परिषदांना आस्थापना अनुदाने, (०१)(०५) नियमित आस्थापना (अनिवार्य) (२२१५१८८१” या 
ळेखाशिर्षाखाली वित्तीय वर्ष २०२१-२२ करिता ३६,सहायक अनुदाने (वेतन) साठी रुपये २६.१०८१ 
कोटी इतके अनुदान वित्त विभागाने शासन परिपत्रक दिनांक ६.४.२०२१ अन्वये अर्थसंकल्पीय 
प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिळे आहे. सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात संबंधित जिल्हा परिषदांचा 
एकूण वेतनखर्च विचारात घेऊन जिल्हा परिषदांना अनुदान वितरित करण्याची बाब झासनाच्या 
विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय:- 


सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षासाठी “२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता १९६, जिल्हा 
परिषदांना सहाय्य (09) जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व 
पंचायत समिती अधिनियम, १९६१, च्या कलम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदाने, 
(09)(04) नियमित आस्थापना (अनिवार्य) (२२१५१८८१)” या लेखाशिर्षाखाली ३६, सहायक अनुदाने 
(वेतन) साठी या शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्र “अ” मध्ये दर्शविल्यानुसार एकूण रुपये 
२६,१०,८१,०००/- (अक्षरी रुपये सव्वीस कोटी दहा लाख एक्याऐंशी हजार फक्त ) इतके अनुदान 
संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांना मंजूर करण्यात येत आहे. 


२. या झासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेले अनुदान शासनाने वेळोवेळी विहित 
केलेल्या अटी व शर्तीच्या अधिन राहील. या शासन निर्णयासोबतच्या “विवरणपत्र अ” मध्ये 
दर्शविण्यात आलेल्या रकमांपेक्षा अधिक खर्च होणार नाही याची दक्षता सर्व संबंधित आहरण व 
संवितरण अधिकारी यांनी घ्यावी. तसेच सदर निधी ज्या प्रयोजनासाठी आहे त्याच प्रयोजनासाठी 
खर्च होईल याचीही दक्षता घेण्यात यावी. 


3: सदर शासन निर्णयान्वये तसेच यापूर्वी वितरित केलेल्या निधीची उपयोगिता 
प्रमाणपत्र शासनास सादर केल्याची खात्री करुनच पुढील आवश्‍यक निधीची मागणी करण्याची 
दक्षता घेण्यात यावी. पुढील मागणीपत्र प्राप्त झाल्याशिवाय निधी वितरीत केला जाणार नाही याची 
संबंधित जिल्हा परिषदांनी नोंद घ्यावी. शासनाद्वारे देण्यात येणारे अनुदान लाभार्थ्यांच्या बँक 
अकाऊंटमध्ये 085 द्वारे प्रदान करणे बंधनकारक राहील. कोणत्याही परिस्थितीत अनुदानाची 
रक्‍कम एकत्रितरित्या व Offline Tad वितरीत करण्यात येऊ नये. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.६४/पापु-२३ 


8. वितरीत केलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी तसेच खर्च करताना राज्य 
शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतूदी व सर्व 
अटी / शर्तीचे पालन करावे. 


प. या शासन निर्णयाव्दारे मंजूर करण्यात आलेल्या लेखानुदानातून होणारा खर्च 
मागणी क्रमांक वाय-२ “२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता १९६, जिल्हा परिषदांना सहाय्य (०१) 
जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, 
१९६१, च्या कलम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदाने, (०१)(०५) नियमित 
आस्थापना (अनिवार्य) (२२१५१८८१)” ३६ सहायक अनुदाने (वेतन) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा व तो सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


६. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक ६ एप्रिल, 
२०२१ अन्वये विभागांना दिलेल्या अधिकारात तसेच बीम्स प्रणालीवर उपलब्ध केलेल्या निधीच्या 
मर्यादेत सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहेत. या परिपत्रकान्वये नमूद केलेल्या अटी व 
श्तींची पूर्तता होत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०४१५११५८४४४२२८ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RAJENDRA MAHADEV GENGAJE 
RAJ F N D ) RA DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=WATER SUPPLY AND SANITATION 


DEPARTMENT, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 
M A H A D ) EF V 2.5.4.20=9e6d5121ea1547c5b6abac50546c582bc9c 
b02d8c4ee0e57eb3442ad725208b5, 


serialINumber=d90328c2fc4e73b881 bcfea3bc5824f 


GENGAJE 1101000071 
(रा.म.गेंगजे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. विधानसभा / विधान परिषद, सर्व 
२. विभागीय आयुक्त, सर्व 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.६४/पापु-२३ 


3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व 

४. कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, सर्व 
५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा व अनुज्ञेयता ) 

६. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा परिक्षा) 

७. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर (लेखा व अनुज्ञेयता) 

८. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर (लेखा परिक्षा ) 

९. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१०.संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

११.अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखाधिकारी कार्यालय, वांद्रे, मुंबई 
१२. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग, (व्यय-३ व अर्थ-१८) 

१३.कार्यासन पापु-०४ व पापु-२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
१४.निवड नस्ती कार्यासन पापु-२३ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


१७ 


२२ 


२४ 


२७ 
२८ 


38 


विवरणपत्र-अ 
शासन निर्णय क्रमांक बजेट-१४२१/प्र.क्र.६४/पापु-२३, दिनांक १५ एप्रिल, २०२१ सोबतचे सहपत्र 


मागणी क्रमांक वाय-२ "२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता १९६, जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य 
(जिल्हा स्तर) (०१) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ च्या कलम १८३ अन्वये 
जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदाने (स्थानिक क्षेत्र) (०१) (०५) नियमित आस्थापना (२२१५१८८१)" 


जिल्हा परिषद सन २०२१-२२ करीता या शासन या शासन निर्णयान्वये लेखाशीर्ष २२१५१८८१ खाली वितरीत 
निर्णयान्वये वितरीत अनुदान करण्यात येत असलेली एकूण रक्‍कम 


? 
ठाणे 


पालघर 
रायगड 
रत्नागिरी 
सिंधुदुर्ग 
नाशिक 
धुळे 
नंदुरबार 
जळगांव 
अहमदनगर 
पुणे 
सातारा 
सांगली 
सोलापूर 
कोल्हापूर 
औरंगाबाद 
जालना 
परभणी 
हिंगोली 
बीड 
नांदेड 
उस्मानाबाद 
लातूर 
बुलढाणा 
अकोला 
वाशिम 
अमरावती 
यवतमाळ 
वर्धा 
नागपूर 
भंडारा 
गोंदिया 
चंद्रपूर 
गडचिरोली 
एकूण 


३६, सहायक अनुदाने (वेतन) (अक्षरी रुपये) 


७१६६००० रूपये एकाहत्तर लाख सहासष्ठ हजार फक्त 
३८६१००० रूपये अडतीस लाख एकसष्ठ हजार फक्‍त 
सापे ATS लाख साठ हजार फक्त 


१०४२८००० रूपये एक कोटी चार लाख अठ्ठावीस हजार फक्त 
४६९८००० रूपये सेहेचाळीस लाख अठ्ठ्याण्णव हजार फक्त 


रूपये एक कोटी एकवीस लाख सहासष्ठ हजार फक्त 
रूपये एक कोटी Tae हजार फक्‍त 


९८३३००० रूपये अठ्ठ्याण्णव लाख तेहत्तीस हजार फक्त 
६३२४००० रूपये FAS GHA चोवीस हजार फक्त 
५९८५००० रूपये एकोणसाठ लाख पंच्याऐंशी हजार फक्त 


८४५८००० रूपये चौ-याएऐंशी लाख अठ्ठावन्न हजार फक्त 
९९९७००० रूपये नव्याण्णव लाख CIM हजार फक्त 


८४८४००० रूपये चौ-याऐंशी लाख चौ-याएऐंशी हजार फक्त 


RAJENDRA MAHADEV GENGAJE : 


(रा. म. गेंगजे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


